नांदेड-वाघाळा WEL महानगरपालिका, नांदेड 
यांचे कार्यक्षेत्रातील अवर्गीकृत रस्ते वर्गीकृत 
करून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे 
हस्तांतरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


area निर्णय क्रमांक :- रवियो-२०२१/प्र.क्र.४९/नियोजन-२ 


मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- १६ जून, २०२१. 


१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
क्र.मुअऔ/का-१४/प्रआ/रस्ते हस्तांतर/२१४६, दि.२४/०५/२०२१. 


२) आयुक्त, नांदेड वाघाळा, महानगरपालिका यांचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


नांदेड-वाघाळा हहर महानगरपालिका, नांदेड यांचे कार्यक्षेत्रातील अवर्गीकृत 


रस्ते वर्गीकत करून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरीत करणेबाबतचा 
प्रस्ताव मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी सादर 


केलेला आहे. नांदेड शहरातील रस्त्यांच्या बांधकामा करीता अपुरा निधी व रस्त्यांची 


दुरावस्था झाल्यामुळे व महानगरपालिकेची परिस्थीती नाजुक असल्यामुळे नांदेड 


शहरातील रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती करणे हाक्य होत नसल्याने नांदेड शहरातून सा. 
बां. विभागाचे जाणाऱ्या रस्त्यांना जोडणारे महानगरपालिकेकडील अवर्गीकृत रस्ते 


वर्गीकृत करून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे घेण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव 


तसेच आयुक्त, नांदेड वाघाळा, महानगरपालिका यांचे पत्र विचारात घेता, नांदेड- 


वाघाळा हहर महानगरपालिकेकडीळ Ui नमूद केलेले अवर्गीकृत रस्ते वर्गीकृत 


करून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात येत आहेत. 


रवियो २००१ -2029 | अवर्गीकृत करावयाच्या | एकूण | रुंदी शेरा 
नूसार रस्त्यांचे नाव । रस्त्याची लांबी व साखळी । लांबी । मीटर 
क्रमांक कि. मी. 

तिसगांव-अमरापूर- १. भाग्यनगर टि पॉईंट ते | १.०५० | ११.०० |रा.मा.६१चा लिक रस्ता 
शेवगाव-पैठण-अंबड । डॉ. शांकरराव चव्हाण | कि.मी. क्र.१ 
घनसावंगी- यांच्या पुतळयापर्यंत 
कुंभारपिंपळगांव- २. आय. टी. एम. कालेज | ०.८२० | ११.६० ।रा.मा.६१चालिकरस्ता 
आष्टी-पाथरी पोखर्णी- | ते रेल्वे Kear पर्यंत कि.मी. क्र.२ 
पुर्णा-नांदेड रस्ता रामा- | ३. गोकूळ नगर चौक ते | ०.७३० | २४.०० ।रा. मा. ६१ चा लिंक रस्ता 
६१ (राज्यमार्ग-६१ चा | हिंगोली गेट रेल्वे ओव्हर | कि.मी. क्र.३ 
लिक रस्ता) ब्रिज 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.४९/नियोजन-२ 


४. अण्णा भाऊ साठे चौक | ०.६९० | २४.०० ।रा.मा.६१चा लिक रस्ता 

खालसा हायस्कूल आर. | कि.मी. क्र.४ 

यु.बी. ते देगलूर रोड 

पर्यंत 

५.विश्रामगृह पावडेवाडी । २.८६० | १८.०० ।रा.मा.६१चा लिक रस्ता 

नाका, मोर चौक ते कि.मी. क्र.५ 

छत्रपती चौका पर्यंत 

६. आय. टी. आय. चौक, | ५.१५० । ४२.०० ।रा.मा.६१चालिकरस्ता 

शिवाजी नगर, | कि. मी. क्र.६ 

कलामंदीर, मुथा चौक लिंकरस्ताक्र.१ते६चे 

गोवर्धन घाट, जिवाजी रा.मा.-६१ मध्ये समावेशन 

महाले चौक(मामा चौक) ते केल्यानंतर 

मुख्य रस्त्या पर्यंत रा.मा. ६१ ची नांदेड 
जिल्ह्यातील लांबी 
(२१.१००--११.३०) 
३२.४० कि.मी. इतकी 

७. डिआयजी ऑफीस ते | १.६३० | 94.00 ।रा. मा. २४७ चा लिक 

भगतसिंग चौक कि.मी रस्ता क्र. १ 

८. बाम्ब शोध पथक | १.४३० | १५.०० ।रा. मा. २४७ चा लिक 

कार्यालय, जिवाजी | कि.मी रस्ता क्र. 2 

महाले चौक(मामा चौको)ते लिंकरस्ताक्र.१ते२चे 

पश्चिम वळण रस्त्या पर्यंत रा.मा.-२४७ मध्ये 
समावेशन केल्यानंतर 
रा.मा. २४७ ची नांदेड 
जिल्ह्यातील लांबी 
(१४.००--१४.३६०) 
२८.३६० कि.मी. इतकी 
होईल 

९. मुथा चौक-शिवाजी | ०.५५० | १८.०० | WRT. मा. 02 चा लिक 

पुतळा ते रेल्वे स्टेशन | कि. मी. रोड क्र. १ 

पर्यंत प्र.रा.मा.-२ ची नांदेड 
जिल्ह्यातील लांबी 
(१०९.२५-०.५५० 
१०९.८० कि. मी. होईल 

त्यानुसार प्र. रा. मा.- 
२ ची एकूण लांबी 
३४२.७५० कि.मी. इतकी 
होईल. 
एकूण १४.९१० 
कि.मी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.४९/नियोजन-२ 


षु. 


वरील प्रमाणे एकूण १४.९१० कि.मी. रस्ते लांबी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे 
खालील अटीच्या अधीन राहून वर्गीकृत करून समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


. जमिनीसह रस्त्यांची मालकी पूर्णपणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाची राहील. 
. रस्त्याच्या या लांबीमध्ये शासनाच्या मालकीच्या रुंदीतील भागात अतिक्रमण झाले 


असल्यास ते काढण्याची जबाबदारी नांदेड-वाघाळा STEN महानगरपालिकेची राहील. 


. वर्गीकृत करण्यात येणाऱ्या रस्त्यावर शासन निर्णय क्र.टिपीएस १८१९/अनौसं-३६/ १९/ 


नवि-१३ नगर विकास विभाग दिनांक ०५/०८/२०१९ प्रमाणे पथवर्ती नियम लागू राहतील. 


, नांदेड-वाघाळा ठाहर महानगरपालिकेने त्यांच्या कार्यक्षेत्रात या रस्त्याच्या लगत बांधकाम 


परवानगी देत असतांना नगरविकास विभाग, शासन निर्णय क्र.टीपीएस-१८१९/अनौसं- 
३६/१९/नवि-१३ दिनांक ०५/०८/२०१९ च्या शासन निर्णयाचे पालन करावे. याबाबतचे 
नाहरकत कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग नांदेड यांच्याकडून प्राप्त करून 
घेणे बंधनकारक असावे, 

वर्गीकृत होत असलेल्या रस्त्याच्या पथ किनारवर्ती क्षेत्रात पुतळा/स्मृतिस्तंभ व तत्सम 
स्वरूपाची स्मारके उभारता येणार नाहीत. तसेच रस्त्यांना मान्यवरांची नावे देता येणार 
नाहीत. 


. वरील सस्ते वर्गीकृत व हस्तांतरित करण्यापूर्वीचे व त्यावरील अतिक्रमणे/लीज 


बांधकामे/कंत्राटे अथवा इतर संलग्न विषयाचे मा.न्यायाळयीन प्रकरणे हाताळण्याची 
जबाबदारी नांदेड-वाघाळा Bex महानगरपालिकेची राहील. वरील विषयाबाबत 
मा.न्यायाळयीन Sa असल्यास त्याचा अवमान होणार नाही, याची दक्षता नांदेड-वाघाळा 
शहर महानगरपालिकेने घ्यावी. 


. सस्ते हस्तांतरणासाठी शासनाकडून कोणतेही मुल्य दिले जाणार नाही. या रस्त्यावरील 


भूसंपादन प्रकरणे व देय रक्‍कम अंतिम करूनच रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे 
हस्तांतरित करावी. भविष्यामध्ये व भूसंपादनाच्या अनुषंगाने वरील रस्त्यावर कोणताही 
वाद झाल्यास, मा.न्यायालयीन प्रकरण उद्भवल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी नांदेड- 
वाघाळा शहर महानगरपालिकेची असेल. 


. शासनाकडून वरील रस्ते वर्गीकृत झाल्यानंतर, प्रत्यक्ष हस्तांतरण झालेल्या दिनांकापर्यंत 


या रस्त्यांची देखभाल व दुरुस्ती, सुधारणा आणि रस्ते सुस्थितीत ठेवण्याची सर्वस्वी 
जबाबदारी (स्वखर्चाने) नांदेड-वाघाळा शठाहर महानगरपालिका नांदेड यांची असेल. वरील 
रस्त्यावर न्यायालयीन प्रकरण उद्भवल्यास त्याची जबाबदारी नांदेड-वाघाळा हहर 
महानगरपालिका यांची असेल. 


. भविष्यात काही अपरिहार्य कारणांमुळे मा.न्यायाळयाचे तसेच, शासनाचे निर्देशा/ आदेशा/ 


सूचना नांदेड- वाघाळा हहर महानगरपालिकेवर बंधनकारक असतील. 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.४९/नियोजन-२ 


१०.आयुक्त, नांदेड-वाघाळा हहर महानगरपालिका, नांदेड यांनी वरील रस्त्याखालील जमिनी 


जिल्हाधिकारी, नांदेड यांचेकडे प्रथम समर्पित करावी. त्यानंतर सदर जमीन जिल्हाधिकारी, 
नांदेड यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीचे वितरण) नियम-१९७१ मधील नियम 
५ व ६ तसेच महसूल व वन विभागाचे परिपत्रक क्रमांक एलएनडी-१४८३/ २७०२/ 
प्र.क्र.११०९/ग-५ दिनांक ०४/०२/१९८३ व महसूल व वन विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक 
एलएनडी-१०९०/प्र.क्र.१८१/ज-१ दिनांक १२/१०/१९९० मधील तरतुदीनुसार कार्यकारी 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्याकडे वित्तीय मर्यादेच्या अधीन राहून हस्तांतरित 
करावे. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०६१६१६२४४५३४१८ असा आहे. 


हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 

fa S h a Nn DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f8c5 


Vinayakrao Patil का” 
(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) 
2) 


2S & 2 


१०) 


विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा) 
जिल्हाधिकारी, नांदेड. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड. 

अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल झासनास सादर करावा.) 

आयुक्त, नांदेड वाघाळा, महानगरपालिका. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 


११) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


